जिल्हा परिषदांमधील 
कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण 
पाणी पुरवठा विभाग या 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः मजीप्रा-११२०/प्र.क्र.१४८/पापु-२३ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख: ०९ मार्च, २०२१ 


वाचा - 


१) शासन आदेश पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः मजीप्रा ११२०/प्र.क्र.१४८/पापु- 
२३, दिनाक २३.११.२०२०. 


शासन आदेठा - 


कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, नांदेड जिल्हा परिषद या पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार संदर्भाधीन आदेशान्वये श्री.एस.इ.बाविस्कर, कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र 
जीवन प्राधिकरण, नांदेड यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. श्री. बाविस्कर यांच्याकडील सदर 
अतिरिक्त कार्यभार संपुष्टात आणून कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, नांदेड जिल्हा 
परिषद या पदाचा अतिरिक्‍त कार्यभार श्री. आर.एस. बारगळ, उप अभियंता, जिल्हा परिषद, नांदेड 
यांच्याकडे पुढील आदेश होईपर्यंत सोपविण्यात येत आहे. 


2: श्री. आर.एस. बारगळ, उप अभियंता, जिल्हा परिषद, नांदेड यांनी उपरोक्‍त पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार त्वरीत घेऊन त्याप्रमाणे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, नांदेड 
यांच्यामार्फत शासनास अहवाल सादर करावा. 


३. उपरोक्त पदाच्या अतिरिक्त कार्यभाराचे विशोष वेतन जिल्हा परिषदेमार्फत अदा करण्यात 
यावे. 


झासन निर्णय क्रमांकः मजीप्रा-११२०/प्र.क्र.१४८/पापु-२३ 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३०९१५२८४६६३२८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Ganesh 
Nivrutti 
Pawar 
(गणेश पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. श्री. एस.ई.बाविस्कर, कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नांदेड 
२. श्री. आर.एस. बारगळ, उप अभियंता, जिल्हा परिषद, नांदेड 

प्रति :- 


) मा. मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. राज्यमंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
) सहसचिव/उपसचिव (सर्व), पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग 

) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड. 

मुख्य अभियंता तथा विशेष कार्य अधिकारी, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, औरंगाबाद 

अधीक्षक अभियंता, नांदेड 


१०) कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (सवी 

११) कार्यकारी अभियंता (ग्रापापु,, जिल्हा परिषद (सर्व) 

१२) कक्ष अधिकारी/अवर सचिव (सर्व, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
93) निवडनस्ती, पापु-२२३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


